"महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम* 
सन २००९-१० मधील तंटामुक्‍त गांब पुरस्कारासाठी पात्र 
गावांची यादी घोषित करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शांसन : 
| गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक तंमुगां: १०११/१३९/प्र.क्र.२२/२०११/पोल-१५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 9३२, दिनांक :- १८ मार्च, ore, 


बाचा:- शे शासन निर्णय क्रमांक तंमुगाः १००८/सीआर- ४३/२००८/पोल-१५, 
दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८. | 
२) शासन निर्णय क्रमांक GATE १०१०/सीआर- ८१/२०१०/पोल-१५, 
| दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०११. | 
३) पोलीस उप अधीक्षक (नियंत्रण कक्ष) पोलीस महासंचालक यांचे 
कार्यालयाचे पत्र क्र-पोमस४०/९०६९/म.गां-तं.मं.गा.-जि.बा.मु./२१/१०, 
दि. ९/३/२०११. ~~ | 


शासन निर्णयः- महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम सन २००९-९० मधील तंटामुक्त गाव 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या गावांची घोषणा संदर्भीत (२) येथील दिनांक २५/२/२०११ च्या आदेशान्वये 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील ४२४७ गावे तंटामुक्‍त गाव पुरंस्कारासाठी पात्र ठरली असून 
त्यातील ३६० गावे शांतता पुरस्कारासाठी “<तंटामुक्‍्तं गाव” म्हणून घोषित करण्यात आली आहित- 
२. शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-१००८/सी.आर.४ ३/२००८/पोल-१५, दि. १४/८/२००८ च्या. 
परिच्छेद १२.९५ मधील TEER अहमदनगर जिल्हयाच्या बाहयमुल्यमापन समितीने नाशिक 
जिल्हयातील GS कोरसगांब ता. निफाड ब मौजे न्नाम्हणगांब ता. सटाणां या गावांचे पुननिरीक्षण केले 
असून सरदची गावे पुरस्कारासाठी पात्र ठरविली आहेत. जिल्हाधिकारी, नाशिक a पोलीस अधीक्षक, 
नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचे संयुक्‍त पत्र क्रमांक पो.अधी.कार्या./तंटामुक्‍्त गाव/१४६/२०१०, दि. 
९/९/२०१० अन्वये सादर केलेल्या पुननिरीक्षणाच्या अहवालानुसार मौजे ' कोटमगांव हे गाव २०० — 
गुणांपैकी १५५ गुण मिळवून तसेच मौजे ब्राम्हणगाव हे गाव २०० गुणांपैकी १८३ गुण मिळवून 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरले आहे. कोटमगांव या गावाची लोकसंख्या ४३८० इतकी असून लोकसंख्येच्या 
प्रमाणात या गाबाला रुपये ५,००,०००/- इतका पुरस्कार मंजूर करण्यात येत आहे. मौजे ब्राम्हणगांव या 
' गावची लोकसंख्या ८२०९ इतकी असून लोकसंख्येच्या प्रमाणात या Te रुपये ७,००,०००/--इलक्का 


FA\MGDFV GR-For Awards to Vitleges-1 newly-add.CR 22 .doe 1 


पुरस्कार मंजूर करण्यात येत आहे: यामुळे राज्यातील पुरस्कारपात्र Tate संख्या २ ने वाढून ही संख्या 

४२४७ वरुन ४२४९ इतकी होईल. तसेच fale पुरस्कारपात्र गावांची संख्या तेवढीच म्हणजेच ३६० 

इतकी राहील. 

३. पुरस्काराच्या रकमेच्या विनियोगाबाबत संदर्भित दिनांक १४ ऑगस्ट, २००८ च्या शासन 

निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आदेशानुसार पुरस्कार रकमेचा बिनियोग करण्यात येईल 

४. AS कोटमगांब व मौजे ब्राम्हणगांव या गावांना अनुशैय ठरणाऱ्या पुरस्काराच्या रक्‍्कमेइतक्या 

तरतुदींचे जिल्हानिहाय वितरण पालीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे करतील. 

५७. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण) हे या दोन गावांच्या पुरस्काराच्या रकमेचा धनादेश 

तयार करतील आणि त्याचे कतिरॅण करतील. सदर खर्च दिनांक ३१/३/२०११ पूवी खर्ची पडणे आवश्यक 

राहील. | | न | 

६. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेअंतर्गत उपरोक्त दोन्ही Malate तंटामुक्‍त गाब . 

पुरस्कारासाठी होणारा एकूण खर्च रु.१२,००,०००/- (रुपये बारा लाख फक्त) मागणी क्र.बी-१, प्रधान 

लेखाशीर्ष- २०५५ पोलीस, (००) (१०) तंटामुक्त गाव मोहिम (२०५५-०५३३), ३१ सहायक अनुदान, 

(योजनेत्तर/दत्तमत) ” ar खालील सन २०१०-११ या वित्तीय वर्षाची मूळ मंजूर तरतुद व पुरवणी 

ABNER मंजूर करण्यात आलेली तरतूद यामधून करण्यात यावा. | 

७. सदर प्रयोजनार्थ काढादयाची देयके ही महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमांक - ४४ मध्ये 

सादर करुन यासाठी लागणारी रक्‍कम आहरित करावी. as 

८. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या बेनसाईटरबर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा 

संगणक सांकेतांक २०११०३१८१०१७०२००१९ असा आहे. 
_ महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुस्मर ब नांवाने, 


(गौ. का ) 
सह सचिब, महाराष्ट्र BA, BE ATT 
प्रति, 

i मा.राज्यपाल यांचे सचिंब, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. उपमुड्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा.मंत्री (गृह) यांचे सचिव, 

सवं मा.मंत्री यांचे खाजगी सचित 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


* FAMGDRV GR For Awards to Villuges-1 newly add CR 22.doc 2 


ad जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मा. HAT TAT सदस्य, 
सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषॅद सदस्य (पञाद्वारे) 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, संत्रालय, मुंबई 
'महमलेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र TT, मुंबई, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालद, मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई, 
. .. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 6 
. सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस भहानिरीक्षक, 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
सर्वं जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्थकारी अधिकारी, 
सर्व पोलीस अधीक्षक, 
सर्व उप विभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत), 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील प्रत्वेक मंडळं 
अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 
सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधीक्षक यांचेमार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर शासन निर्णयाच्या छायांकित प्रती आपल्या नियंत्रणाखालील प्रत्येक 
पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायत, यांना-पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 
सर्व गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांचेमार्फत) 
wd तहसीलदार (जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत) 
frag नस्ती (पोल-१५). 


nm amen exer oma ao ore 


परिशिष्ट-अ 


FAMGDFV GR. Fee Awards to Villages-1 newly add CR 22.doe 3 


